कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
(खुद्द) च्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०१६/प्र.क्र.४२७/प्रशा-१ 
२ रा मजला (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मे, २०२२ 


वाचा - 
शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ०४ मे, २०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सुधारित 
पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट “अ” या शुद्धीपत्रकासोबत जोडल्याप्रमाणे वाचावे. 
३. हे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५१११५५८५३३४०३ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SANGEETA AJIT 
SHINDE 


(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 
2. महाळेखाकार-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१. महाळेखाकार-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

२. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3 
४ 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
६. सर्व कार्यासने 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


(शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक कौविउ-२०१६/प्र.क्र.४२७/प्रहा-१, दिनांक ११ मे, २०२२ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट “अ 


(नियमित पदे) 


अ. । पदनाम वेतनश्रेणी (₹) मंजूर पदे | सुधारित स्थायी पदे । अस्थायी 
क्र. आकृतीबंध पदे 
मंजूर पदे 
q अपर मुख्य सचिव/ प्रधान | संवर्ग पद q q q णि 
सचिव/सचिव 
२ सह सचिव/ उपसचिव 5-२७: ११८५००-२१४१०० ३ ३ ३ a 
S-24: ७८८००-२०९२०० 
3 | fem कार्ये अधिकारी | S-24: 02200-20200 २ २ २ चिं 
(उपसचिव दर्जा गट-ओ) 
४ | अवरसचिव 5-२३: ६७७००-२०८७०० 3 3 3 Ee 
५ | वरिष्ठ स्वीय सहायक 5-२३: ६७७००-२०८७०० १ १ १ शि 
६ | कक्ष अधिकारी 5-१७: ४७६००-१५११०० ८ ८ ८ || 
(5-२०: ५६१००-१७७५००) 
(नियमित ४ वर्षांच्या 
सेवेनंतर अकार्यत्मक 
वेतनश्रेणी ) 
७ । निवडश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) | 85-१६: ४४९००-१४२४०० १ १ १ = 
८ | उच्च श्रेणी लघुलेखक 5-१५:४१८००-१३२३०० २ २ २ | 
९ | रोख लेखापाल 85-१४: ३८६००-१२२८०० ea q a q 
१० | सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४: ३८६००-१२२८०० १६ १६ १६ a 
११ | संगणक सहायक/ संशोधन | 5-१४: ३८६००-१२२८०० ३ २ २ शो 
सहायक 
१२ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 85-१४: ३८६००-१२२८०० ३ ३ ३ शि 


१३ | लघुटंकलेखक (इंग्रजी व | 5-८: २५५००-८११०० १ १ १ 
मराठी) 

१४ | लिपिक/लिपिक-टंकलेखक | 5-६: १९९००-६३२०० १5 १५ १५ 

१५ | वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० १ १ १ 

१६ | शिपाई S-9: १५०००-१७६०० षु ४ ४ 
एकूण ६५ &8 ६३ 


